महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.८३५/सेवा-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २३ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या gaa सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र 
मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने 
करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून,वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
(म.पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.८३५/सेवा-३ 


अ.क्र. नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील परिविक्षाधीन । परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक | कालावधी समाप्त | कालावधी | सेवा नियमितपणे 
केल्याचा दिनांक पुढे पुढे चालू 
ढकलल्याची | ठेवण्याचा दिनांक 
कारणे 
| १_| २ ३ [1 Bw षु ६ FO 
q डॉ. रविंद्र कडू उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.२५.०४.२०१३ | दि.२४.०४.२०१५ निरंक दि.२५.०४.२०१५ 
पाटील जामनेर जि. जळगांव. 
२ ST. मोअज्जाम उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.०३.०३.२०१० | दि.१८.०४.२०१२ | दिवस vo | दि.१९.०४.२०१२ 
गुलाम गौसखान शिरपूर जि. धुळे. र्‌जा 
३ | डॉ. विकास सुग्रीव | प्राथमिक आरोग्य केंद्र | दि.२६.११.२०१५ | दि.२५.११.२०१७ निरंक दि.२६.११.२०१७ 
मोराळे नागापूर ता. परळी जि. 
बीड. 
४ SI. देविदास प्राथमिक आरोग्य केंद्र | दि.०१.०२.२००९ | दि.३१.०१.२०११ निरंक दि.०१.०२.२०११ 
ळलछमन्ना चरके | कुंबळे, ता. दापोली, जि. 
रत्नागिरी. 
षु डॉ. मेघराज सामान्य रुग्णालय, । दि.२५.०४.२०१४ | दि.०४.१२.२०१६ | दिवस २२४ | दि.०५.१२.२०१६ 
परशुराम पुराम गडचिरोली, जि. र्‌जा 
गडचिरोली 
द डॉ. प्रसाद प्राथमिक आरोग्य केंद्र, | दि.२५.०७.२०१७ | दि.२४.०७.२०१९ निरंक दि.२५.०७.२०१९ 
गजाननराव शिंदे काटा जि. वाशिम 
७ | डॉ. अनुगंधा शरद | विभागीय संदर्भ सेवा | दि.१३.०२.२०१५ | दि.१२.०२.२०१७ निरंक दि.१३.०२.२०१७ 
पाटील रुग्णालय, नाशिक 
८ डॉ. मधुकर प्राथमिक आरोग्य केंद्र । दि.२३.०९.२००२ | दि.२२.०९.२००४ निरंक दि.२३.०९.२००४ 
गोमसाजी तोडसाम । कोठारी जि. चंद्रपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान FASS, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 


उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


2. 


सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक 24 ऑगस्ट, 2094 अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.८३५/सेवा-३ 


8. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१४१५३४०५०६१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


a 
१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAHANE tit 

DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


VIJAYKUMAR Seco 


2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6 
b380c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 


| AX M A N R A pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6 
A71DA717A6A7250, 
I 


ber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF 

5955AAF5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77 

O ६030, cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2023.02.23 18:51:55 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (नाशिक, लातूर, कोल्हापूर, नागपूर, अकोला) 
जिल्हा शल्य चिकित्सक (जळगांव, धुळे, बीड, रत्नागिरी, गडचिरोली, वाशिम, नाशिक, 
चंद्रपूर) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (जळगांव, धुळे, बीड, रत्नागिरी, गडचिरोली 
वाशिम, नाशिक, चंद्रपूर) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (जळगांव, धुळे, बीड, रत्नागिरी, गडचिरोली वाशिम, नाशिक, 
चंद्रपूर) 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 

निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


